वर्ष ९ , अंक १५ ] 


२०१५ चा 

महा . २८ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

शुक्रवार , एप्रिल २१ , २०२३ / वैशाख १ , शके १ ९ ४५ 


असाधारण क्रमांक २२ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम 


अनुक्रमणिका 

सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१. - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश 
व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम .. 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये २३.०० 


दिनांक २० एप्रिल २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , 
याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


भाग चार - २२-१ 


सतिश वाघोले , 
सचिव ( विधि विधान ) , 


सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ . 

( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २१ एप्रिल २०२३ 
रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र शासन , 

विधि व न्याय विभाग . 


महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) 
अधिनियम , २०१५ यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


( १ ) 


ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक 
संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय 
गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


पृष्ठे 

१-२ 


१. या अधिनियमास , महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे संक्षिप्त नाव . 
विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२३ , असे म्हणावे . 


२ 


सन २०१५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

२८ याच्या कलम 

११ ची सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल २१ , २०२३ / वैशाख १ , शके १ ९ ४५ 

२. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ 
२०१५ , याच्या कलम ११ मधील , - 

चा 


( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , - 

( क ) खंड ( ग ) व ( घ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येतील : 
( ग ) दहा वर्षांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय 
सनदी लेखापाल संस्थेचे सदस्य असलेले असे दोन नामांकित सनदी 
लेखापाल 


सदस्य 


( घ ) दहा वर्षांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय व्यय 
आणि परिव्यय लेखा संस्थेचे सदस्य असलेले असे दोन नामांकित परिव्यय 
लेखापाल किंवा प्रख्यात अर्थतज्ञ 

( ख ) खंड ( च ) वगळण्यात येईल ; 

( ग ) खंड ( ज ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतीलः - 

( ज- १ ) आयुक्त , वैद्यकीय शिक्षण 

( ज- २ ) संचालक , आयुष , महाराष्ट्र राज्य 

( घ ) खंड ( त्र ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( त्र ) सह सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसेल असा राज्य 

शासनाचा अधिकारी . 

( २ ) पोट - कलम ( ४ ) नंतर , पुढील पोट - कलमे दाखल करण्यात येतील : 

" ( ४ क ) अध्यक्षास , महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलसचिवास , जेव्हा , 
त्या विद्यापीठाच्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संबंधित शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज 
करावयाचे असेल तेव्हा , निमंत्रित सदस्य म्हणून निमंत्रित करता येईल . 


66 


सदस्य ; " 


सदस्य ; 

सदस्य " ; 


सदस्य सचिव " ; 


( ४ ख ) अध्यक्षास , उच्च शिक्षण , तंत्र शिक्षण , वैद्यकीय व आरोग्य विज्ञान , वास्तुशास्त्र , 
कृषी , आयुर्वेद , औषधवैद्यकशास्त्र , समचिकित्साशास्त्र ( होमिओपॅथी ) , दंतवैद्यकशास्त्र , परिचर्या 
किंवा औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तींना किंवा अधिकाऱ्यांना देखील , 
त्यांचे तज्ञ मत घेण्यासाठी निमंत्रित करता येईल . अशा तज्ञ निमंत्रितांना शुल्क नियामक 
प्राधिकरणाच्या बैठकांच्या कामकाजामध्ये सहभागी होता येईल , परंतु त्यांना मतदानाचा हक्क 
असणार नाही . ” ; 


( ३ ) पोट - कलम ( ५ ) मधील , “ सदस्य ” या मजकुराऐवजी , " सदस्य किंवा तज्ञ ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 


महा . 

२८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


